“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 
पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत 
“मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री 
संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीचा विकास 
व सौदर्यीकरण करणे”या विकास आराखड्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५७/का.१४४४(अ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ: १ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५७/का.१४४४-अ, 
दिनांक ३०.११.२०२३ 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२२३/प्र.क्र.५७/का.१४४४-अ, 
दिनांक २१.०६.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे :- 


१. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामध्ये संनियंत्रण अधिकारी 
म्हणून “विभागीय आयुक्त, पुणे” 


ऐवजी 


संनियंत्रण अधिकारी म्हणून “जिल्हाधिकारी, पुणे” असे वाचावे. 


२. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परि.क्र.५ मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूदीसाठी 
पुढीलप्रमाणे लेखाशिर्ष नमूद करण्यात आले आहे - “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२- 
पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०१) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, 
भंडारा डोंगर, व पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ २७११ योजनातंर्गत 
(दत्तमत)” “०१-वेतन” आणि “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२-पर्यटन, ०१- 
पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०४) 
श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम 
(५४५२ ०१०४ कार्यक्रम (दत्तमत)” हे लेखाशीर्ष केवळ या आराखडयासाठी रद्द समजण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५७/का.१४४४(अ) 


त्याऐवजी 


आता संदर्भ क्र.२ अन्वये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार “मागणी 
क्र. ओ-८, मुख्य लेखाशीर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन 
केंद्रे, ०० (००) (१६) तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखडा (कार्यक्रम/दत्तमत) (३४५२ 
३०६६)” आणि मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ५४५२-पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१- 
पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्र, ०० (००) (१५) तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास 
आराखडा (कार्यक्रम/दत्तमत) (५४५२ ०२११)” या लेखाशीर्षांतर्गग तरतुदीतून सदर 
आराखडयाचा खर्च भागविण्यात यावा. 
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७/.॥६व8७॥॥8.9०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१२५१५३६८१६ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MILIND RAGHUNATH 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
५. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 
१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 
१४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५७/का.१४४४(अ) 


१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
१७. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे 

१८. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

१९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

२०. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 
२१. उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे. 

२२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


